महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
BRA आदेशा क्रमांकः एलळटीएस-२०२१/प्र.क्र. ७७/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


सर्वसाधारण बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सा.बां.प्रा.वि,मुंबई/कोकण 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


तारीख: ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा- 
या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने तसेच 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२ दि.२९.७.२०२१ मधील 


तरतूदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व कोकण अंतर्गत सर्वसाधारण बदलीस पात्र 


असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद अधिका-यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
7 श्री. रविद्र दादासाहेब मांडवे | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई महामंडळ, मुंबई 
२. श्री. सुनिल सखाराम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास | उप अभियंता तथा कार्यासन 
भालेराव महामंडळ, मुंबई अधिकारी, सा.बां. विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. श्री. एम.एम. मडकईकर रा.म. उप विभाग, रत्नागिरी । रा.म. उप विभाग, साखरपा 


श्रीम. अ.रा. जाधव 


सा.बां.उपविभाग, कुडाळ 


सा. बां. उप विभाग क्र.२, 
कणकवली 


५. श्री. राजेश पांडुरंग भोगले, | छत्रपती शिवाजी महाराज । उप अभियंता तथा कार्यासन 
स्मारक प्रकल्प उप विभाग । अधिकारी, सा.बां. विभाग, 
क्र.१, मुंबई मंत्रालय, मुंबई 

६. श्री. यो.श्री. गांधी संकल्पचित्र पूल घटक संकल्पचित्र पूल घटक क्र.१, 
क्र.३, कोकण भवन, नवी । कोकण भवन, नवी मुंबई 
मुंबई 

७. । श्री. अरुण दिगंबर देवकाते | सा.बां. उप विभाग, रोहा = | a. ai. उप विभाग, महाड 


शासन आदेशा क्रमांकः एलळटीएस-२०२१/ प्र.क्र.७७/सेवा-२, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


अ.क्र. | उपअभियंतायांचे नांव | सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 

८. | श्रीम. पु.वि. गायकवाड संकल्पचित्र पूल घटक संकल्पचित्र इमारत घटक 
क्र.१, कोकण भवन क्र.१, कोकण भवन, नवी मुंबई 

र. श्री.यशवंत गोरक्ष पाटील  । प्रधानमंत्री ग्रामसडक जि.प. (बांध) उप विभाग, 
योजना, ठाणे कळवण जि. नाशिक 

णि ०. | STF. एस.ए. शेळके ठाणे खाडी पूल सनियंत्रण । ठाणे खाडी पूल उप विभाग 
व दुरूस्ती उप विभाग, क्र.२, तुर्भ 
कोकण भवन, नवी मुंबई 

णि १. । श्रीम.सु.चि. जोशी संकल्पचित्र पूल घटक संकल्पचित्र पूल घटक क्र.३, 
क्र.१, कोकण भवन कोकण भवन, नवी मुंबई 

१२. । श्रीम. मनिषा संदेश ब्रम्हे पत्तन अभियांत्रिकी विभाग । उप अभियंता, दक्षता व गुण 
(उ.) कोकण भवन, नवी नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई 
मुंबई 

१३. | श्रीम. मनिषा सुधाकर भोये । इमारती बांधकाम उप सहायक अधीक्षक अभियंता, 
विभाग क्र.४, मुंबई किनारी अभियंता, सा.बां. 

मंडळ, वांद्रे 


१४. । श्री. अजित जनकू पाटील । उप अभियंता, प्रधानमंत्री ।सा. बां. उप विभाग, मालवण 
ग्रामसडक योजना, सिंधुदूर्ग 


१५. | श्री. अतुल गुरव उप अभियंता तथा कार्यासन | उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 
अधिकारी, सा.बां. वि. सा.बां. प्रा.विभाग कार्यालय, 
मंत्रालय, मुंबई कोकण 

१६. | श्री. अजयकुमार सिताराम सा.बां. उप विभाग क्र.१, सा.बां. उप विभाग क्र.२, 

सर्वगोड कर्जत पनवेल 

qo. | st. सचिन केरू धात्रक सा.बां. उप विभाग, भिवंडी । सा.बां. उप विभाग क्र.१, 

पालघर 

१८. श्री. महेंद्र पी. किणी सा.बां. उप विभाग क्र.१, सा.बां. उप विभाग, तलासरी 
पालघर 

25 संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एलळटीएस-२०२१/ प्र.क्र.७७/सेवा-२, दिनांक ०६ ऑगस्ट, 2029 


३. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्त अभियंत्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण 
अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, 
१९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अभियंत्यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा 
अनुपस्थितीचा काळावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी 
लक्षता घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदली करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veyed व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे 
करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ 
मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०६११०४४८५३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Patil Swati Sach 


° ढ 
p | DN: c=IN, ver Of Maharash Public Works 
a | Wa | Department, postalCode=400032, st= MAHARASHTRA, 

2.5. 4a756cd7e1e1 ea2a6f91922d10f1 03cebd44790 
09332254467 2eefd3784b, 


1 serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890 
a C h | Nn Sda5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Sw: 
Date: 2021.08.06 20:03:01 +05'30 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
४. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 
६. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः एलळटीएस-२०२१/ प्र.क्र.७७/सेवा-२, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


१२. 


१३. 


१४. 


अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (इमारती व पूल) मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक (प्रशा), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे/मुंबई 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी/ठाणे/सिंधुदूर्ग/पालघर/नंदुरबार/नाशिक 
. सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 


यांच्या मार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


